लाड - पागे समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई 
कामगारांच्या नियुक्तीबाबत वारसा हक्काची 
अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२८६/ऊर्जा -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२२. 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. एमएससी-८०४७१/१२८४९८/का-३ए, दि. २० जून,१९७२. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. एमएससी-१०७५/१७९०/कामगार-५, दि.१२ ऑगस्ट, १९७५. 
३) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग, क्र. युटीए-१०७१/पाच/६७९८, 
दि.०९ फेब्रुवारी, १९७३. 
) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग, क्र.युटीए-१०७९/का-१९, दि.२१ जून, १९७९. 
) शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग, क्र. संकीर्ण-२२९२/प्र.क्र. १६४/९२/नवि-६, दि. १२ जानेवारी, १९९४. 
६) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२००२/१९५२/प्र.क्र.६५/१६-ब, दि. 09 ऑक्टोबर, २००३. 
) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सफाई-२०११/प्र.क्र.३२७/विघयो, 
दि. २१ ऑक्टोबर, २०११. 
८) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सफाई- २०१४/प्र.क्र.०७/महामंडळे, 
दि. २६ फेब्रुवारी, २०१४. 
९) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सफाई- २०१५/प्र.क्र.२६८/महामंडळे, 
दि. १० नोव्हेंबर, २०१५. 
१०) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सफाई- २०१५/प्र.क्र.२६८/महामंडळे, 
दि. ११ मार्च, २०१६. 
प्रस्तावना:- 
qc महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. एमएससी/८०४७१/१२८४९८/का.३ए 
दि. २० जून १९७२ अन्वये, सफाई कामगार व अस्वच्छ व्यवसायातील कामगारांच्या कामाबाबत व सेवांबाबत विचार 
करण्याकरीता श्री. लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारशी शासन 
निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. एमएससी १०७५/१७९०/कामगार-५, दिनांक १२/८/१९७५ अन्वये स्वीकृत 
करण्यात आल्या व या शिफारशींनुसार कार्यवाही करण्याबाबत सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
२. लाड- पागे समितीने सफाई कामगारांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी केलेल्या शिफारशींची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग व उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग आणि या 
या विभागाकडून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले. तथापि, सामाजिक न्याय विभागाच्या लाड-पागे समितीच्या 
धोरणाअंतर्गत अनेक प्रकरणे ऊर्जा विभागातंर्गत असलेल्या विविध कंपन्यांकडून मार्गदर्शनासाठी शासन स्तरावर प्राप्त 
होतात. उपरोक्त प्रकरणी तद्नंतर मार्गदर्शनासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविण्यात येतात. यात खूप 
कालापव्यय होतो. यानुषंगाने मार्गदर्शन / सल्ला देण्यासाठी शासन स्तरावर समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२८६/ऊर्जा -2 


शासन निर्णय :- 

लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांची रिक्‍त पदे वारस पध्दतीनुसार भरण्याबाबत 
ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत कंपन्यांकडून मार्गदर्शनार्थ प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन सदर प्रस्तावावर मागदर्शन / सल्ला 
देण्यासाठी प्रधान सचिव, ऊर्जा यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग अध्यक्ष 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण सदस्य 
३) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण सदस्य 
४) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती सदस्य 
५) संचालक (ANT), महावितरण सदस्य 
६) संचालक (मा.सं.), महापारेषण सदस्य 
७) संचालक (मा.सं.), महानिर्मिती सदस्य 
८) मुख्य विधी सल्लागार, मराविमं सूत्रधारी कंपनी सदस्य 
९) सामाजिक न्याय विभागात लाड- पागे समितीच्या 


शिफारशीसंदर्भात विषय हाताळणारे संबंधित सह / उप सचिव सदस्य 
१०) सह/ उप सचिव (ऊर्जा-२) सदस्य सचिव 


उपरोक्त समितीला अन्य अधिकारी / तज्ञ यांना समितीच्या बैठकीत निमंत्रित सदस्य म्हणून बोलविण्याचा 
अधिकार राहील. प्राप्त प्रकरणांच्या संख्येनुसार सदर समितीची बैठक दोन महिन्यातून एकदा आयोजित करावी. 

ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व कंपन्यांनी वरिल निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२४१५४१२६४३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURESH DNYANDEO REDEKAR 
Date: 2022.06.24 15:43:56 +05'30' 


(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 
२. मा. राज्यपालांचे सचिव. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
८. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३ वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्र. १, कफ परेड, कुलाबा, 
मुंबई - ४०० ००५. 
९. प्रधान सचिव, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या., हाँगकाँग बँक इमारत, ४ था मजला, 
महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२८६/ऊर्जा -2 


११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या., HRMS, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१ 

१२. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे 
(पूर्वी, मुंबई Yoo ०५१. 

१३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई yoo ०५१ 

१४. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड,स्पायसर कॉलेज समोर, पंश्ुसंवर्धन आयुक्‍तालया 
शेजारी, औंध, पुणे- ४११ ००७. 

१५. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, 
चेंबूर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०७१. 

१६. संचालक (मासं, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई yoo ०५१. 

१७. संचालक (मासं, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 

१८.संचालक (मासं, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५१. 

१९. महाळेखापाल-महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा) मुंबई/ नागपूर. 

२०. महालेखापाल-महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 

२१. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२४. सह सचिव / उप सचिव, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

२५. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 

२६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


